पॉप्युलर टेक्सटाईल निटींग अँड गारमेंट को- 
ऑप. सोसायटी लि., कामठी, ता. कामठी, 
जि.नागपूर या संस्थेस नव्याने खरेदी केलेल्या 
जमीनीवर प्रकल्प उभारणीस मंजुरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र.यंत्रमाग-२००९/प्र.क्र.९२/टेक्स-२ 
१६ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ११ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा : १) सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक : - यंत्रमाग 
१३९८/प्र.क्र.१५८/ टेक्स -२ , दिनांक २४ फेब्रुवारी , १९९९ . 
२) सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय, क्रमांक: - यंत्रमाग 
१३०६/प्र.क्र.१४१/टेक्स -२ , दिनांक २२ जानेवारी, २००९. 
३) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यांचे पत्र क्रमांक : - एनसीडीसी ५-१०/२०१३ 
एचएलएम (पीएल )/ २७२/एसए ३०१९१,दिनांक ०४.०२.२०१४. 
४) सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र. यंत्रमाग -२००९/प्र.क्र.९२/ 
टेक्स -२ , दि.२९.०३.२०१७. 
५) आयुक्त ( वस्त्रोद्योग ) , TAS आयुक्‍ताळलय , नागपूर यांचे पत्र क्रमांक कार्या ४/ 
यंत्रमाग / ब -६३ / ४३५७/ २०१९ , दिनांक ३१.०५.२०१९. 
६) आयुक्त (TANT) , वस्त्रोद्योग आयुक्‍तालय , नागपूर यांचे पत्र क्रमांक कार्या ४/ 
यंत्रमाग / ब -६३ / ७७१९ / २०१९ , दिनांक २७.०९.२०१९ 
७) आयुक्त ( वस्त्रोद्योग ) , वस्त्रोद्योग आयुक्तालय , नागपूर यांचे पत्र क्रमांक कार्या ४/ 
यंत्रमाग / ब -६३/ १८९६ / २०२१ , दिनांक ०७.०४.२०२१ 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त वाचा क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये पॉप्युलर टेक्सटाईल निटींग अंड गारमेंट 
को-ऑप. सोसायटी लि., कामठी, ता. कामठी, जि.नागपूर या संस्थेस प्रथम हप्त्यापोटी शासकीय 
भागभांडवल व रा.स.वि.नि. कर्जाची रक्‍कम वितरीत करण्यात आळेली आहे. आता वाचा क्र. ५,६ 
व ७ अन्वये आयुक्‍त ( वस्रोद्योग) यांनी सदर संस्थेस प्रकल्प उभारणीच्या दृष्टीकोनातून आवश्‍यक 
सोई सुविधा, बाजारपेठ, कामगार इ . सोयीनीयुक्‍त मौजा गादा प.ह.नं. १९, ग्राम पंचायत गादा, 
ता. कामठी, जि. नागपूर येथील खसरा नं. ३७०/१, क्षेत्रफळ ०.५१ हे. आर. जमीन पैकी ०.१५ 
हे.आर या नव्याने खरेदी केलेल्या जमीनीवर प्रकल्प उभारणीस परवानगी देण्याबाबत विनंती 
केलेली आहे . त्यास अनुसरून पॉप्युलर टेक्सटाईल नि्टींग अँड गारमेंट को-ऑप. सोसायटी 
लि., कामठी, ता. कामठी, जि.नागपूर या संस्थेने नव्याने खरेदी केलेल्या जमीनीवर प्रकल्प 
उभारणीस मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रमाग-२००९/प्र.क्र.९२/टेक्स-२ 


शासन निर्णय: 

पॉप्युलर टेक्सटाईल निटींग अँड गारमेंट को-ऑप. सोसायटी लि., कामठी, ता. 
कामठी, जि.नागपूर या संस्थेस मौजा गादा प.ह.नं. १९, ग्राम पंचायत गादा, ता. कामठी, जि. 
नागपूर येथील खसरा नं. ३७०/१, क्षेत्रफळ ०.५१ हे. आर. जमीन पैकी ०.१५ हे.आर या नव्याने 
खरेदी केलेल्या जमीनीवर प्रकल्प उभारणीस खालील अटींच्या अधिन राहुन मंजुरी देण्यात येत 
आहे. 


१) रा.स.वि.नि. ने जमीन व जमीन विकासाकरीता मंजूर केलेल्या तरतूदीपेक्षा जादा होणारा 
खर्च संस्थेने स्वनिधीतुन भागविण्यात यावा . 

२) संस्थेने यापुर्वी खरेदी केलेली जमिन विहित पध्दतीने ( ई - टेंडरिंग इ .) विक्री करुन येणारी 
रक्‍कम संस्थेच्या Designated Account मध्ये जमा करण्यात यावी . 

३) जमीन विक्री करुन येणारी रक्‍कम प्रकल्प खर्चा करीताच वापरण्यात यावी . 

४) सदर संस्थेचा गारमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग प्रकल्प प्रकल्प नव्याने खरेदी केलेल्या जमिनीवर 
उभारणीकरिता लागणारी सर्व प्रमाणपत्रे व परवानग्या याबाबतची पूतर्ता आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग) 
नागपूर यांनी करुन घ्यावी. 

५) या प्रकरणी वाचा क्र.१,२,३ व ४ मधील अटींची व इतर विहीत अटींची पूर्तता करून घेण्याची 
जबाबदारी आयुक्त (वस्त्रोद्योग) नागपूर यांची राहील. 

2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०२१११०५१३४२१०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GAURI RAHUL 


MHASKE 
(गौरी रा.म्हस्के) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग), यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 


) 
) मा.राज्यमंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) प्रधान सचिव (Gala) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली. 

) विभागीय संचालक (पश्चिम) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, ५ बी जे रोड, पुणे. 
) 

) 

) 

) 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग) वस्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर 

प्रादेशिक उपआयुक्त (वस्त्रोद्योग), नागपूर. 

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर 

qo) चेअरमन, पॉप्युलर टेक्सटाईल निटींग अँड गारमेंट को-ऑप. सोसायटी लि., कामठी, 
ता. कामठी, जि.नागपूर 

११) निवडनस्ती (टेक्स-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


